सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ 
वास्तुझास््रज्ञ संवर्गाची दि. ०१.०१.२०२२ 


रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.४२/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ ऑगस्ट, २०२२ 


शासन परिपत्रक:- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावळी, २०२१ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वास्तुशास्त्रज्ञ संघटनेतील वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ गट-अ संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ प्रमाणे प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे. 


२. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४.०८.२०१७ 
रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या 
निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ 
दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. याबाबत विधी व न्याय विभाग व सामान्य 
प्रशासन विभागाचे अभिप्राय विचारात घेता शासन निर्णय दिनांक २५.०५.२००४ वर आधारीत 
आरक्षणावरील पदोन्नत्यांच्या अनुषंगाने ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करता येणार नाही. अन्यथा मा. उच्च 
न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान होईल. यास्तव, मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.२७९७/२०१५ 
वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच, यासंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केल्या गेलेल्या व 
प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन 
राहून तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतूदीस अनुसरुन 
वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ गट-अ या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची या 
परिपत्रकासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. उपरोक्‍त न्यायालयीन 
प्रकरणांमधील न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास त्यानुसार 
ज्येष्ठतायादीमध्ये बदल करण्यात येतील. 


३. सदरचे परिपत्रक मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, (सा.बां.), मुंबई यांनी “परिशिष्ट-अ” 
मधील वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञांच्या तात्काळ निदर्शनास आणावे, तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी 
घेतलेली पोच स्वत:च्या अभिळेख्यात जतन करुन ठेवावी. शासनास आवश्‍यकता भासल्यास सदरची 
पोच शासनास उपलब्ध करुन देणे ही संबंधित कार्यालयाची जबाबदारी राहील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.४२/आस्था-१ 


४. सदर ज्येष्ठता यादीत अंतर्भूत केलेल्या वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ यांच्या तपशिलामध्ये जसे नाव, 
जन्म दिनांक, नियुक्‍ती दिनांक, जात प्रवर्ग व ज्येष्ठतेचे स्थान इत्यादीबाबत काही चुका/ त्रुटी 
आढळल्यास, त्या हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत लेखी स्वरुपात 
आवऱ्यक त्या योग्य कागदोपत्री पुराव्यासह ई-मेल द्वारे (doest4.pwd@maharashtra.gov.in)/ 
रजिस्टर्ड पोस्टाद्वारे/ स्पीड पोस्टाद्वारे/ हस्त बटवड्याद्वारे आपली निवेदने/ हरकती/ सूचना 
शासनाच्या निदर्शनास आणाव्यात. विहित वेळेत लेखी स्वरुपात चुका /त्रुटी शासनाच्या निदर्शनास न 
आणल्यास, त्याबाबत आपले काही आक्षेप नाही, असे समजून वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात येईल. 

ष्‌. सदरचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७"५/.॥8॥॥॥/859॥[॥9.90९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याची संकेतांक २०२२०८२४१३२४३१९४१८ असा आहे. 
हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


७५ SATISH KASHINATH HADPE 


ll 
6 39 IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PUBLIC WORK 
सोबत :- “परिशिष्ट-अ SATISH KASHINATH ०5”: 
e 2.5.4.20=c5bd45dd711c0d1e07174dcf0c8670425f953a99 1962687 c4bi 
ym=A0979EFOCFCSDCCD6992A46DF40B6E6F6DC18F4B, 
rialNumber=447C8B1 1201 DB56E60BD92A6C6FB60347E6C16EC6359 


20CCBEC2FA918E790339, cn=SATISH KASHINATH HADPE 
2022.08.24 13:29:48 +05'30' 


(सतिश का. हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, (सा.बां.), मुंबई. 
२. मा.अ.मु.स. (सा.बां.वि.) याचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. “परिशिष्ट-अ” मधील सर्व वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ, द्वारा मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, 
(सा.बां), मुंबई. 
४. कक्ष अधिकारी सेवा-१/ सेवा-२/ आस्था-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. निवडनस्ती (आस्थापना-१). 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.४२/आस्था-१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.४२/आस्था-१, दिनांक २४/०८/२०२२ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट- अ 


संवर्गाचे नाव :- वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ 


वेतनश्रेणी:- एस-२३ (रु. ६७७००-२०८७००) 


वास्तुशास्त्रज्ञ संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 


नियम ३ (२) 
नुसार 
ज्येष्ठता 
क्रमांक 


शासकीय कर्मचाऱ्याचे नाव 


संबंधित 
पदावरील 
नियुक्तीचा 
मार्ग 


जन्म दिनांक 
(दिनांक-महिना- 
वषी 


प्रवर्ग 


नियम ३ (२) (ओ 
नुसार संवर्गात 
प्रत्यक्ष रुजू दिनांक 


ज्येष्ठतेचा 
दिनांक 


सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
(दिनांक- 

महिना-वर्ष) 


शेरा 


i, a || 


२ 


३ 


a Sal 


& 


शिळ आ 


८ 


1_१0___| 


१3 


कु.क.बा.रंगारी 


पदोन्नती 


१३-०४-१९७० 


३१-०८-२०१२ 


३१-०८-२०१२ 


३०-०४-२०२८ 


अभावित व तदर्थ पदोन्न्ती 


२ 


श्रीमती सुहासिनी जयंत पहापळे 


पदोन्नती 


१२-१२-१९६४ 


०७-०४-२०१५ 


०७-०४-२०१५ 


३१-१२-२०२२ 


मा.मुंबई उच्च न्यायालयात 
दाखल असलेल्या याचिका 
क्र. ८४५२/२००४ वरील 
न्यायालयाच्या अंतिम 
निकाल तसेच आरक्षण 
अधिनियम २००१ विरुध्द, 
महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई येथे 
दाखल याचिका क्र.टी- 
१/२०१४ मधील अंतिम 
निकालाच्या अधीन राहून 
पदोन्नती देण्यात आली 
आहे. 


श्रीमती माधुरी सुहास कुंभारे 


पदोन्नती 


०१-०३-१९७१ 


इ.मा.व. 


१६-०४-२०१५ 


०७-०४-२०१५ 


२८-०२-२०२९ 


बी.आर्च. 


मा.मुंबई उच्च न्यायालयात 
दाखल असलेल्या याचिका 
क्र. ८४५२/२००४ वरील 
न्यायालयाच्या अंतिम 
निकाल तसेच आरक्षण 
अधिनियम २००१ विरुध्द, 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.४२/आस्था-१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.४२/आस्था-१, दिनांक २४/०८/२०२२ चे सहपत्र. 
परिशिष्ट- अ 
संवर्गाचे नाव :- वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ 
वेतनश्रेणी:- एस-२३ (रु. ६७७००-२०८७००) 
वास्तुशास्त्रज्ञ संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 
नियम ३ (२) शासकीय कर्मचाऱ्याचे नाव संबंधित जन्म दिनांक प्रवर्ग नियम ३ (२) (अ) ज्येष्ठतेचा । सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक शेरा 
नुसार पदावरील | (दिनांक-महिना- नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक अर्हता 
ज्येष्ठता नियुक्तीचा वर्षी प्रत्यक्ष रुजू दिनांक (दिनांक- 
क्रमांक मार्ग महिना-वर्ष) 

शिक =| २ ३ a a ५ ६ i; oF ८ ९ a oe 
महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई येथे 
दाखल याचिका क्र.टी- 
१/२०१४ मधील अंतिम 
निकालाच्या अधीन राहून 
पदोन्नती देण्यात आली 
आहे. 

४ श्रीमती निलिमा प्रभाकर प्रभुणे पदोन्नती ०८-०९-१९५९ खुला ०७-०४-२०१५ । ०७-०४-२०१५ | ३०-०९-२०१७ मा.मुंबई उच्च न्यायालयात 
दाखल असलेल्या याचिका 
क्र. ८४५२/२००४ वरील 
न्यायालयाच्या अंतिम 
निकाल तसेच आरक्षण 
अधिनियम २००१ विरुध्द, 
महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई येथे 
दाखल याचिका क्र.टी- 
१/२०१४ मधील अंतिम 
निकालाच्या अधीन राहून 
पदोन्नती देण्यात आली 
आहे./ सेवानिवृत्त. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.४२/आस्था-१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.४२/आस्था-१, दिनांक २४/०८/२०२२ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट- अ 


संवर्गाचे नाव :- वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ 


वेतनश्रेणी:- एस-२३ (रु. ६७७००-२०८७००) 


वास्तुशास्त्रज्ञ संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 


नियम ३ (२) 
नुसार 
ज्येष्ठता 
क्रमांक 


शासकीय कर्मचाऱ्याचे नाव 


संबंधित 
पदावरील 
नियुक्तीचा 
मार्ग 


जन्म दिनांक 
(दिनांक-महिना- 
वर्ष) 


प्रवर्ग 


नियम ३ (२) (अ) 
नुसार संवर्गात 
प्रत्यक्ष रुजू दिनांक 


ज्येष्ठतेचा 
दिनांक 


सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
(दिनांक- 

महिना-वर्ष) 


शेरा 


i, प्र | 


२ 


३ 


a 


& 


शिव आ 


८ 


1 १0_| 


4 


श्रीमती Petter fe. जाधव 


पदोन्नती 


१८-०३-१९८० 


वि.जा.(अ.) 


२७-०८-२०१५ 


२७-०८-२०१६ 


३१-०३-२०३८ 


मा.मुंबई उच्च न्यायालयात 
दाखल असलेल्या याचिका 
क्र. ८४५२/२००४ वरील 
न्यायालयाच्या अंतिम 
निकाल तसेच आरक्षण 
अधिनियम २००१ विरुध्द, 
महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई येथे 
दाखल याचिका क्र.टी- 
१/२०१४ मधील अंतिम 
निकालाच्या अधीन राहून 
पदोन्नती देण्यात आली 
आहे. 


श्री.स.रा.पाटील 


पदोन्नती 


१८-०७-१९६७ 


खुला 


०७-०६-२०१८ 


११-०५-२०१८ 


३१-०७-२०२५ 


बी.आर्च. 


निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात 
सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या 
प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर 
तदर्थ पदोन्नती देण्यात 
आली आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.४२/आस्था-१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.४२/आस्था-१, दिनांक २४/०८/२०२२ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट- अ 


संवर्गाचे नाव :- वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ 


वेतनश्रेणी:- एस-२३ (रु. ६७७००-२०८७००) 


वास्तुशास्त्रज्ञ संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 


नियम ३ (२) 
नुसार 
ज्येष्ठता 
क्रमांक 


शासकीय कर्मचाऱ्याचे नाव 


संबंधित 
पदावरील 
नियुक्तीचा 
मार्ग 


जन्म दिनांक 
(दिनांक-महिना- 
वर्ष) 


प्रवर्ग 


नियम ३ (२) (अ) 
नुसार संवर्गात 
प्रत्यक्ष रुजू दिनांक 


ज्येष्ठतेचा 
दिनांक 


सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
(दिनांक- 

महिना-वर्ष) 


शेरा 


i, पै | 


२ 


३ 


a Sa 


द 


[ee 


८ 


fe es | 


9 


श्रीमती अं.र.माटोडकर 


पदोन्नती 


३०-०१-१९६८ 


खुला 


११-०५-२०१८ 


११-०५-२०१८ 


३१-०१-२०२६ 


निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात 
सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या 
प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर 
तदर्थ पदोन्नती देण्यात 
आली आहे. 


श्री.सुनिल सुधाकर चौधरी 


पदोन्नती 


०५-११-१९६५ 


इ.मा.व. 


०१-१२-२०१८ 


०१-१२-२०१८ 


३०-११-२०२२३ 


बी.आर्च. 


निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात 
सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या 
प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर 
तदर्थ पदोन्नती देण्यात 
आली आहे. 


श्री.संजय मनोहर वाघ 


पदोन्नती 


२२-०६-१९६४ 


इ.मा.व. 


०४-१२-२०१८ 


०१-१२-२०१८ 


३१-०५-२०२२ 


बी.आर्च. 


निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात 
सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या 
प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर 
तदर्थ पदोन्नती देण्यात 
आली आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.४२/आस्था-१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.४२/आस्था-१, दिनांक २४/०८/२०२२ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट- अ 


संवर्गाचे नाव :- वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ 


वेतनश्रेणी:- एस-२३ (रु. ६७७००-२०८७००) 


वास्तुशास्त्रज्ञ संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 


नियम ३ (2) शासकीय कर्मचाऱ्याचे नाव संबंधित जन्म दिनांक प्रवर्ग नियम ३ (२) (।) | ज्येष्ठतेचा । सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक शेरा 
नुसार पदावरील | (दिनांक-महिना- नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक अर्हता 
ज्येष्ठता नियुक्तीचा वर्षी प्रत्यक्ष रुजू दिनांक (दिनांक- 
क्रमांक मार्ग महिना-वर्ष) 
i, प्रे | २ ३ शिळ Se ५ & ॥-__ ७० ip ८ ९ a 
१० श्री.शैलेश अशोक गुळवेलकर पदोन्नती ०५-०९-१९७८ खुला ०३-१२-२०१८ | ०१-१२-२०१८ | ३०-०९-२०३६ | बी.आर्च. | निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात 
सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या 
प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर 
तदर्थ पदोन्नती देण्यात 
आली आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


